प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्रीमती विजया यादव, उप जिल्हाधिकारी 
सध्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत यांची 
उपायुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड 
महानगरपालिका, सांगली या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/भाग-३/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


QR आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४), ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ 


च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून तसेच, दिनांक 


०३.०८.२०२४ रोजीच्या आदेशात, अंशत: बदल करुन श्रीमती विजया यादव, उप जिल्हाधिकारी 


यांची उपायुक्‍त, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, सांगळी या पदावर ३ वर्षांच्या 


कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. श्रीमती विजया यादव, उप जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दर्शविण्यात 


आलेल्या पदावर रुजू होण्यासाठी पुढील सूचनांसाठी प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/भाग-३/ई-२ 


३. उपायुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, सांगळी या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्रीमती विजया यादव, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान सचिव 


(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२२२२००१५०८१९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO. 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Revenue and Forest 
Department, 
2 


ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

१०.संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

११.संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

१२.उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३.निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


postalCode=400032, st=M 
Jul =7ebbbc3712e8d459ef90bf7aae4ea46e 
n=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO. 


-496 1d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b 
, postal harashtra, 


e9caebdd50cfecde2 


